शासन शुद्धीपत्रक - 


संदर्भ- शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. 
दि.३०/१२/२०२२ 


शासन शुद्धीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक 


बहुल ग्रामीण 


क्षेत्रविकास कार्यक्रम या 


योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ मधील मंजूर विकास 
कामाच्या नावात अंशतः बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-०२३/प्र.क्र.६/का-९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. ०२ फेब्रुवारी, २०२२३ 


ग्राक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९, 


राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
शासन निर्णय दिनांक-३०/१२/२०२२ अन्वये परिशिष्ट- अ मध्ये नाशिक जिल्ह्याकरीता खालीलप्रमाणे विकास 


काम मंजूर करण्यात आलेले आहे. 
अ.क्र. । जिल्हा | तालुका | क्र. | ग्रामपंचा कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी 
यत (रुपये 
लाखात) 
ण नाशिक | इगतपुरी णं . | पिप्री ।पिप्रीसदो ता. इगतपुरी येथील मस्जीद १००.०० 
संदो परिसरात सुशोभिकरण करणे 
एकूण १००.०० 
२. उपरोक्त संदर्भिय शासन निर्णय दिनांक-३०/१२/२०२२ अन्वये परिशिष्ट अ मधील नाशिक जिल्ह्याच्या 


मंजूर विकास कामाच्या नावात खालीलप्रमाणे बदल करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


अ. | जिल्हा | तालुका | क्र. | ग्रामपंचायत कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी 
क्र. (रुपये लाखात) 
शि नाशिक | नाशिक णि शिंदे । शेख सुभान भाई गल्ली शिदे गाव येथे १०.०० 
पेवर ब्लॉक बसवणे. 
सिन्नर २ वडगाव । अस्लम गुलाब शेख वस्ती वडगाव येथे १०.०० 
पेवर ब्लॉक बसविणे 
नाशिक ३ चांदगिरी । नवाब सय्यद वस्ती, चांदगिरी येथे १०.०० 
रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. 
नाशिक ४ जाखोरी | सैय्यद वस्ती, जाखोरी गाव येथे पेवर १०.०० 
ब्लॉक बसवणे. 
नाशिक षु दोनवाडे | हाहा नवाब असलम ]ोख यांच्या १०.०० 
वस्तीमध्ये दोनवाडे येथे रस्ता 
कॉंक्रीटीकरण करणे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-०२३/प्र.क्र.६/का-९ 


नाशिक ६ पळसे चांदशावली दर्गा पळसे गाव येथे रस्ता १०.०० 
पेवर ब्लॉक बसविणे 


नाशिक 9 मोहगाव | मराठी डाळेच्या मागे मनियार वस्तीत १०.०० 
मोहगाव येथे रस्ता कॉंक्रीटीकरण 
करणे. 


नाशिक ८ सामनगाव | शब्बीर पठाण यांच्या वस्तीत, १०.०० 
सामनगाव येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण 
काम करणे. 


इगतपुरी | ९ साकुर ॒ । मनियार वस्ती , साकुर येथे पेवर १०.०० 
ब्लॉक बसवणे. 


इगतपुरी 7 ० साकुर | सद्रोद्दीन बाबा दर्गा, साकुर कडे १०.०० 
जाणा-या रस्त्यावर पेवर ब्लॉक 
वसविणे. 


एकूण १००.०० 


३. सदर शासन शुद्धीपत्रकाप्रमाणे जिल्हाधिकारी नाशिक यांनी तात्काळ आवश्‍यक कार्यवाही करावी. 


छ. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०२०२१५४४५७०९१४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, SARANGKUMAR 


4.20=ff4ebSe12b895076f38d0375877408323ed82b780f45ba771 
08c21a289d50d4b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


VA S A N T R A O P AT | L serialNumber=47644BA707F1CC419E5362269A74B7B1EC6ABAF745 
648DEF2597546D887 1 1BB4, cn=SARANGKUMAR VASANTRAO PATIL 
Dat ’ 


९: 2023.02.02 15:48:17 +05'30! 


(सारंगकुमार पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 
३. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग,मुंबई. 
५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
८. संबंधित जिल्हाधिकारी 
९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१०. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी (का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


